३७ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०२३, गोवा 
करिता निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:क्रीडायो-२२२३/प्र.क्र.१५८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांचे क्र. ३७ वी नॅशनल गेम्स /गोवा/प्रस्ताव/२०२३-२४/का-६/ 
दि. १०.१०.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना - 
दि. २५ ऑक्टोबर ते ०९ नोव्हेबंर, २०२३ या कालावधीत गोवा येथे आयोजित केलेल्या ३७ 
व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा संघ सहभागी होण्याकरिता अपेक्षित असलेल्या 
खर्चासाठी एकूण रु.५,६९,००,०००/- (अक्षरी रूपये पाच कोटी एकोणसत्तर लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम 
महाराष्ट्र ऑलपिक असोशिएडान यांना मंजूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांनी शासनास सादर केला होता. त्यानुसार सदर निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय: 
दि.२५ ऑक्टोबर ते ०९नोव्हेबंर २०२३ ,या कालावधीत गोवा येथे आयोजित 5३७व्या 
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धसाठी महाराष्ट्र राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी रु.५,६९,००,०००/- ( अक्षरी 
रूपये पाच कोटी एकोणसत्तर लक्ष फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर देयक कोषागारात सादर करून रु.५,६९,००,०००/- (अक्षरी रूपये पाच कोटी 
एकोणसत्तर लक्ष फक्त ) इतक्या रकमेचा धनादेश महाराष्ट्र ऑलपिक असोशिएशन यांना पोचपावती 
घेऊन द्यावा. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्र. ०३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व खेळ 
(०२) क्रीडा स्पर्धा, (०२) (०३) महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेमार्फत नोंदणीकृत क्रीडा संस्थांना सहाय्यक 
अनुदान (राज्य) (२२०४ १९४३), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदी मधून 
भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
३. वित्त विभागाच्या दि. १८.०४.२०१७ व ३०.०६.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये निधी वितरणाचे 
अधिकार विभागास आहेत. 
४. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १८.०४.२०१७ व दि.३०.०६.२०१७ च्या परिपत्रकातील अटी व 
सूचनानुसार उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. सदरचे अनुदान ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


५. तसेच सदर निधी खर्च करण्यासाठी खालील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्‍यक राळील- 


झासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेडा/नियम/झासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

॥. क्रीडा साहित्य व इतर अनुषंगिक बाबींची खरेदी करण्यास विहित पद्धतीने मान्यता देऊन तो 
खर्च विहित पद्धतीनेच oor जाईल याची जबाबदारी महाराष्ट्र ऑलंपिक असोशिएडान 
आणि आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांची राहील. 

॥/. खर्च विहित मार्गाने नियमानुसार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र ऑलम्पिक असोशिएशन 
आणि आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांची राहील. 

१. स्पर्धेअंती शिल्लक रक्‍कम शासनास तातडीने परत करण्यात यावी. 

Vi. खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे स्पर्धेनंतर तात्काळ महालेखाकार कार्यालयास सादर करण्यात 
यावीत. 

यासाठी संबंधित उपसंचालक व लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौ.सं.३२१/१४७१,दि.२७.१०.२०२३ आणि वित्त 
विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौ.सं.४१७/२०२३ /व्यय-५ दि. १५.१२.२०२३ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

G सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१८४११०५७२१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ॥५॥१॥॥ AVHAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd85bb0ebc377f4 


6c4fc0040aae47 135, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA50819DDO 
ASA RAJ | AVH A D D088B25A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI 

AVHAD 

Date: 2023.12.28 18:40:36 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


) 
) 
) 
) 
१४) 
) 
) 
) 
१८) 


प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव, (क्रीडा विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


